महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ 
मर्यादित मुंबई येथील अधिकारी व कर्मचारी 
यांना सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी 
लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यआ-२०१३/प्र.क्र.१७४/पदुम-१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यरत अधिकारी 
व कर्मचारी यांना सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या 
अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना दिनांक १ 
एप्रिल, २०१८ या दिनांकापासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात येत आहे. सोबत अधिकारी व कर्मचारी 
संवर्गाची पदनामे, पाचवा वेतन आयोग व सहावा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी याबाबतचे परिशिष्ट जोडले आहे. 
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे 
येणारा अधिकचा आर्थिक भार महामंडळाने स्वत:च्या उत्पन्नातून भागवावा. सदर महामंडळास शासनाकडून 
या बाबीसाठी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार नाही. 

२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१०९/साऊ, दिनांक ९.१.२०२० अन्वये त्यांनी 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०१११३१७३६०८७१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASTRI 
SHASTR | SHRINIVAS JAGANNATH 


DN: CN = SHASTRI SHRINIVAS 
SH R | N IVAS JAGANNATH, C = IN, S 


JAGANNATH 000 
(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (मत्स्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री (मत्स्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
६. महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. उप सचिव, वित्त विभाग (साऊ), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०१३/प्र.क्र.१७४/पदुम-१२ 


महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मर्यादित 


(शासनाचा अंगीकृत उपक्रम) 


महामंडळाच्या आस्थापनेतील पदे, पदनाम,संवर्ग पाचवे व सहावे आयोगाची वेतनश्रेणी agar 


'पदनाम कार्यं पाचव्या वे योगाची सहावा वे योगाची वेतनश्रेणी 
पदसंख्या वेतनश्रेणी 

विभागीय व्यवस्थापक वर्ग - १ १ १०६५०-३२५-१५८५० | रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु.६६०० 
कार्यकारी अभियंता वर्ग - १ g १०६५०-३२५-१५८५० | रु.१५६००-३९१०० US वेतन रु.६६०० 
। प्रशासकोय अधिकारी | वर्ग- १ १ ८,०००-२७५-१३५०० रु. १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु.५४०० 
सहाय्यक प्रशासकोय अधिव वर्ग - २ १ ५५००-१७५-९००० रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु.४४०० 
सहाय्यक लेखा sere वर्ग - २ g ५५००-१७५-९००० रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु.४४०० 
सहा.मत्स्यविकास अधिव वर्ग - ३ २ ५०००-१५०-८००० रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४२०० 
प्रशितन यांत्रिक वर्ग - ३ २ ७५०००-१५०-८००० रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४२०० 
मुख्य लिपीव वर्ग - ३ g 000-240-2000 रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४२०० 
मत्स्यनिरिक्षक वर्ग - ३ ष्‌ 4000-240-C000 रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४२०० 
कनिष्ठ अभियंता वर्ग - ३ १ ४०००-१००-६००० रु.५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु.२८०० 
ARS सहाय्यक (आस्थपना) वर्ग - ३ १ ४०००-१००-६००० रु.५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु २४०० 
वरिष्ठ लेखा सहाय्यक वर्ग - ३ १ ४०००-१००-६००० रु.५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु २४०० 
वरिष्ठ लिपीव वर्ग - ३ १ ४०००-१००-६००० रु.५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु २४०० 
यंत्र सामुग्री चालक वर्ग - २ २ ३०५०-७५-३९५०-८०-४५९० | रु.५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु २००० 
कनिष्ठ सहा. लिपीव वर्ग - ३ नि ३०५०-७५-३९५०-८०-४५९० | रु.५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु १९०० 
वाहनचालक वर्ग - ३ ३ ३०५०-७५-३९५०-८०-४५९० | रु.५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु १९०० 
पहारेकरी. sd aT ३ २५५०-५५-२६६०-६०-३२०० | रु.४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रु. १३०० 
fmm = sd Tw डु २५५०-५५-२६६०-६०-३२०० | रु.४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रु. १३०० 
'एकुण ३७ 


S H AST R | 5 H R | N | VAS JAGANNATH by SHASTRI SHRINIVAS 


CN = SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH, 
= Personal 


JAGAN N ATH C = IN, S = MAHARASHTRA, 0 


Date: 2020.11.17 12:25:45 +05'30' 


( श्री. श्रीनिवास शास्त्री ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


